ठाणे खाडी पूल क्र. १ व ठाणे खाडी पूल 
क्र. २ वरील सर्व देखभाल व दुरुस्तीची 
कामे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाकडे हस्तांतरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३८/रस्ते-६, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ जानेवारी, २०१९ 


वाचा- १) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे पत्र क्र. मरारविम/सव्यंस-३/७8-॥/ 
२०१८/७३३३, दि.१५.१०.२०१८ 
२) शासन निर्णय,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. टीओएल-१०९७/सीआर २००४- 
भाग १/रस्ते-७, दि. 3०.०५.१९९८ 


प्रस्तावना :- 
संदर्भीय शासन निर्णयानुसार शीव-पनवेल महामार्गावरील ठाणे खाडी पूल क्र.१व २ 


या दोन्ही पुलांच्या देखभाल व दुरुस्तीकरीता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने निधी 


उपलब्ध करुन द्यायचा आहे. तसेच सदर पुलांची देखभाल, दुरुस्ती व संनियंत्रण सार्वजनिक 


बांधकाम विभागाच्या क्षेत्रिय विभागाकडून करण्यात यावे, असेही सदर शासन निर्णयात नमूद 
केले आहे. 


दरम्यान सार्वजनिक उपक्रम समितीच्या दि. २१.०८.२०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत, 


समितीने ठाणे खाडी पूल क्र. १ व ठाणे खाडी पूल क्र. २ च्या दोन्ही पुलांची देखभाल व 


दुरुस्तीची सर्व कामे यापुढे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने करावी, असे निर्देश दिले 


आहेत. 


सार्वजनिक उपक्रम समितीच्या शिफारशीनुसार ठाणे खाडी पूल क्र. १ व ठाणे खाडी 


पूल क्र. २ वरील सर्व देखभाल व दुरुस्तीची कामे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे 


हस्तांतरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे सुचना देण्यात 


येत आहेत. 


शासन परिपत्रक :- 
ठाणे खाडी पूल क्र. १ व ठाणे खाडी पूल क्र. २ या दोन्ही पुलांच्या सर्व देखभाल व 


दुरुस्तीची कामे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे हस्तांतरीत करण्यात येत आहेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.१३८/रस्ते-६ 


प्रकल्पांशी संबंधित नस्ती, करारपत्रे, प्रकल्प अहवाल, संकल्पचित्रे व नकाशे (As built 


Drawing) इत्यादी आवश्‍यक दस्तऐवज महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे हस्तांतरीत 


करण्याची कार्यवाही मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांनी 


तात्काळ करावी. यापुढे ठाणे खाडी पूल क्र. १ व ठाणे खाडी पूल क्र. २ ची देखभाल व दुरुस्ती 


कार्यकारी अभियंता, ठाणे खाडी पूल विभाग क्र. १ यांनी करु नये. ही देखभाल व दुरुस्ती 


महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने स्वखर्चाने करावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥१/१७॥[॥9.90५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 


२०१९०१०९१५१२०९९५१८ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 


काढण्यात येत आहे. 
Sumant Sat sg by Sa ire a 
: लमी मप त ककवन ती 
Ci =e ), st=I tra, 
Din ka | M5 saesaddcpidicio-kesiae asses 
9aa217e2508455856a701adb1 bb6ef9b120, 
cn=Sumant Dinkar Pashte 
Pa S hte Date: 2019.01.09 15:23:35 +05'30' 
(सु.दि.पाष्टे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

) मा.मंत्री, (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव 

) मा. मंत्री, ( सार्वजनिक बांधकाम/ सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव 
) प्रधान सचिव (सा.बां.),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) सचिव्(रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


सचिव(बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई 

९) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण 

१०)सह सचिव (सेवा)/ सह सचिव (संनियंत्रणो/ आंतरवित्तिय सल्लागार व सह सचिव / 
उपसचिव (खार-१) व उपसचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१२) अधीक्षक अभियंता, मुंबई बांधकाम मंडळ, चेंबुर, मुंबई व अधीक्षक अभियंता, 
संकल्पचित्र मंडळ, (पूल) 

१३) निवड नस्ती (कार्या/रस्ते-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


